सन २०१९-२० या शौक्षणिक वर्षामध्ये अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या 
नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण 
देण्याकरिता संस्था/शाळांची निवड 
करण्याबाबत. 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय , मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३० जुले, २०१९. 


वाचा : 
१) आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय, क्र.शाआझा-२००८/प्र.क्र.८१/का.१३, 
दि.२८.०८.२००९ 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.नानिशा-२०१५/प्र.क्र.३८७/का-१२, 
दि.२७.०६.२०१६. 


३) आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय, क्र नानिशा-२०१६/प्र.क्र.२८०/का.१२, 
दि.२९.०५.२०१७. 

४ आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/का.१२, 
दि.१८.०५.२०१८. 

५) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक :- नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/का.१२, 
दि.९.०६.२०१८. 

६) आदिवासी विकास विभाग, शासन पत्रे क्र.नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६/का-१२, 
दि.०१.०४.२०१९ व दि. १०.०५.२०१९ अन्वये निर्गमित सचिव स्तरीय समितीच्या बैठकांची 
इतिवृत्ते. 

प्रस्तावना : 

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना हाहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी झाळांमध्ये 
शिक्षण देण्याबाबतची योजना संदर्भ क्र. १ येथील दि.२८.०८.२००९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
राज्यात राबविण्यात येत आहे. सदर योजना अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणण्याकरिता झाळेमध्ये 
उपलब्ध शैक्षणिक व निवासी सोयी सुविधा आणि त्याच्या दर्जानुसार गुणांकन निश्चित करून प्राप्त 
गुणांकनानुसार शाळांची निवड करणे व शाळांना द्यावयाचे शुल्क निर्धारीत करण्याकरिता संदर्भ क्र. २ 
येथील दि.२७.०६.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार धोरण ठरविण्यात आळेले आहे. तसेच सदर 
योजनेतर्गत निवड करण्यात आलेल्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इतर 
विद्यार्थ्यांसमवेत योजनेंतर्गत प्रवेशित अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती अधिक चांगली 
होण्याच्या सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून दृष्टीने इयत्ता १ ली व इयत्ता २ री या सुरूवातीच्या 
टप्प्यामध्येच प्रवेशा देण्याबाबत संदर्भ क्र. ३ येथील दि.२९.०५.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच शाळेमध्ये उपलब्ध शैक्षणिक व निवासी सोयी सुविधा आणि त्याच्या 
दर्जानुसार गुणांकन निश्चित करून प्राप्त गुणांकनानुसार शाळांची निवड करणे याबाबत संदर्भ क्र. ४ 
येथील दि. १८.०५.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णय व संदर्भ क्र. ५ येथील दि.०९.०६.२०१८ रोजीच्या 
शासन शुध्दिपत्रकान्वये सुधारीत धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 


उपरोक्त तरतूदीस अनुसरून नामांकित योजनेंतर्गत चालू शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२० करिता 
अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी प्रवेशित करण्याच्या अनुषंगाने योजनेकरिता विकसित करण्यात आलेल्या 
ऑनलाईन प्रणालीमार्फत (https://namankit.mahaonline.gov.in) प्राप्त नवीन शाळांचे अर्ज तसेच 
सदर योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या जुन्या शाळांमार्फत प्राप्त संमतीपत्र यास अनुसरून 
संबंधित प्रकल्प अधिकारी व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांनी शासनास प्रस्ताव सादर केले 
आहेत. सदर प्रस्तावाबाबत सचिव स्तरीय समितीमध्ये प्राप्त मान्यतेस अनुसरून नामांकित योजनेंतर्गत 
संस्था/झाळांची निवड करणे व अशा शाळांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशित करण्यास 
मंजूरी देण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 


सन २०१९-२० या शौक्षणिक वर्षाकरिता अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या 
नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण देणे या योजनेंतर्गत विहित निकष पूर्ण करीत असलेल्या अपर आयुक्‍त, 
आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या कार्यक्षेत्रातील खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या संस्था/ शाळांची निवड 
करण्यास सदर झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच विहित अटी व शार्तीच्या अधिन 
राहून सदर शाळांमध्ये मंजूर करण्यात येत असलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत अनुसूचित जमातीचे 
विद्यार्थी प्रवेशित करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सन २०१९-२० या वर्षाकरिता नाशिक विभागांतर्गत एकूण २७ शाळांनी नव्याने प्रस्ताव दाखल 
केले होते. त्यापैकी नामांकित योजनेंतर्गत शासन निर्णयातील अनिवार्य निकष पूर्ण करत नसलेल्या / 
भौतिक सोयी सुविधांचा अभाव असलेल्या २५ शाळांची निवड करण्यात आली नाही. तसेच 
योजनेंतर्गतचे निकष पूर्ण करत असलेल्या खालील २ शाळांची निवड करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यासमोर दर्शविलेल्या विद्यार्थी संख्येस त्या शाळेत प्रवेशित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. संस्थेचे नाव शाळेचे नाव विद्यार्थी संख्या 


हि विश्वात्मक जंगली महाराज आत्मा मलिक इंटरनॅशनल स्कूल २५० 
आश्रम ट्रस्ट, कोकमठाण, ता. । (C.B.S.E.) कोकमठाण, 
कोपरगाव, जि. अहमदनगर  । ता.कोपरगाव, जि.अहमदनगर. 


2. । प्रवरा मेडीकल ट्रस्ट, लोणी, Oya. ct short मिडीयम स्कूल 200 
ता.राहता, जि.अहमदनगर. अन्ड ज्युनिअर कॉलेज, आयुर्वेद 
कॉलेज कॅम्पस, आखेगाव रोड, 
शेवगाव, ता.शेवगाव, 
जि.अहमदनगर. 


एकूण ४५० 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 


3. 


नाशिक विभागातील योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या तसेच योजनेंतर्गत प्रचलित 


निकष पूर्ण करत असलेल्या खालील १८ जुन्या शाळांमध्ये सन २०१९-२० करिता नवीन विद्यार्थी 
प्रवेशित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळांची यादी खालीलप्रमाणे :- 


अ.क्र संस्थेचे नाव शाळेचे नाव विद्यार्थी संख्या 

a जगदंबा एज्युकेशन एस.एन.डी. इंग्लिश मेडीयम स्कूल ५० 
सोसायटी, येवला, (CBSE), बाभुळगाव, ता.येवला, 
जि.नाशिक. जि.नाशिक. 

२ आर.पी.गोडगे पाटील ग्रामीण | आर.पी.गोडगे पाटील इंग्लिश ५० 
बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक | मेडीयम स्कूल, वावी, ता.सिन्नर, 
संस्था, चिंचोली गुरव, जि.नाशिक. 
ता.संगमनेर, जि.अहमदनगर. 

3 अमृता वेष्णवी एज्युकेशन शताब्दी इंग्लिश मेडीयम स्कूल, १५० 
अन्ड वेल्फेअर ट्रस्ट, आगासखिंड, ता.नाशिक, 
कल्याण. जि.नाशिक. 

8 के.तुळशीराम सखाराम हीरे | जयहिंद इंग्लिश मेडीयम स्कूल, २०० 
शिक्षण संस्था, दाभाडी, दाभाडी, ता.मालेगाव, जि.नाशिक. 
ता.मालेगाव, जि.नाशिक. 

५ प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, | प्रवरा पब्लीक स्कूल, प्रवरानगर, ५० 
प्रवरानगर, मु.पो.लोणी, ता.राहता, जि.अहमदनगर. 
ता.राहता, जि.अहमदनगर. 

६ प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, । प्रवरा गर्ल्स इंग्लिश मेडीयम स्कूल, णि 
प्रवरानगर, मु.पो.लोणी, मु.पो.लोणी, ता.राहता, 
ता.राहता, जि.अहमदनगर. । जि.अहमदनगर. 

9 अभिनव शिक्षण संस्था, श्री.मारूतीराव कोते अभिनव ५० 
नवलेवाडी, ता.अकोले, पब्लीक इंग्लिश मेडीयम स्कूल, 
जि.अहमदनगर. अकोले, ता.अकोले, 

जि.अहमदनगर. 

टू आंतरभारती रूरल धर्मवीर आनंदराव दिघे shore | ०० 
इंटरनॅशनल संस्था, वीरगाव, | मेडीयम स्कूल, वीरगाव, 
ता.अकोले, जि.अहमदनगर. | ता.अकोले, जि.अहमदनगर. 

९ प्रसाद ग्रामीण शिक्षण संस्था, | श्री.बाळासाहेब वाणी सेंट्रल स्कूल, शि ०० 
गणेगाव, पो.गुहा, ता.राहुरी, । गणेगाव, पो.गुहा, ता.राहुरी, 
जि.अहमदनगर. जि.अहमदनगर. 

7 श्री बबनराव पाचपुते परिक्रमा पब्लीक स्कूल, काष्टी, शं 
विचारधारा ट्रस्ट, काष्टी, ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर. 
ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 


गि सत्यशोधक महात्मा फुले सुरेशचंद्र बी. संघवी SCRA a 
शिक्षण संस्था, माळपुर, ता. | स्कूल, BAM, ता. एरंडोल, जि. 
शिंदखेडा, जि. धुळे जळगाव 

१२ । महात्मा फुले सामाजिक व  । हॅरिसन पब्लिक स्कूल, चाळीसगाव, ५० 
शैक्षणिक विकास मंडळ, जि. जळगाव 
चाळीसगांव, जि. जळगाव 

93. ज्ञानदा शैक्षणिक सामाजिक । स्वामी विवेकानंद स्कूल फॉर १५० 
संस्था वडेल, ता. मालेगाव, | एक्सलंस SOM, ता. मालेगाव, जि. 
जि. नाशिक नाशिक 

१४  । प्रकशचंद जेन desea  । जेन इंटरनशनल स्कूल, २०० 
संस्था, जामनेर, ता. जामनेर, | पळासखेडा, ता. जामनेर, जि. 
जि. जळगाव जळगाव 

१५ | हस्ती पब्लिक स्कूल, हस्ती पब्लिक स्कूल, दोंडाईचा, ता. a ०० 
दोंडाईचा, ता. शिंदखेडा, जि. | शिंदखेडा, जि. धुळे 
धुळे 

१६ | धन्वंतरी मेडीकल अंड MIA पब्लिक स्कूल, भाळवणी, | ०० 
एज्यूकेशन फाऊंडेशन, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर 
अहमदनगर 

१७ | अरुणोदय बहुउद्देशिय ग्रामीण | केदारेश्वर इंग्लिश मिडीयम स्कूल ५० 
विकास संस्था, श्रध्दा कल्पना | नजीक बाभूळगाव, ता. शेवगाव, जि. 
पॅलेस, गणेशवाडी स्टेशन | अहमदनगर 
रोड, अहमदनगर 

१८ के. मातोश्री भागीरथ लोटस Shoat मिडीयम स्कूल, ५० (फक्त 
सिताराम निघुते मेमोरीअलळ । वडगावपान, ता. संगमनेर, जि. समायोजनाने 
फाऊंडेशन, संगमनेर, जि. | अहमदनगर प्रवेहञा 
अहमदनगर देण्यासाठी) 

एकूण १७५० 


8. 


नाशिक विभागातील योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या खालील २९ जुन्या शाळांमध्ये 


नवीन विद्यार्थी प्रवेशित न करता यापूर्वी प्रवेशित असलेले विद्यार्थी सन २०१९-२० करिता कायम 


ठेवण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळांची यादी खालीलप्रमाणे :- 


अ.क्र. संस्थेचे नाव शाळेचे नाव 
णं नाशिक ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडळ, ब्रम्हाव्हली पब्लीक स्कूल व ज्युनियर कॉलेज, 
नाशिक, जि.नाशिक. अंजनेरी, ता.त्रंबकेश्वर, जि.नाशिक. 
२ | जगदंबा एज्युकेशन सोसायटी, येवला, एस.एन.डी. इंग्लिश मेडीयम स्कूल (5.5.0.) 


ता.येवला, जि.नाशिक. 


बाभुळगाव, ता.येवला, जि.नाशिक. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 


३  । सेंट्रल हिंदू मिलीटरी एज्युकेशन भोसला मिलीटरी बॉइज स्कूल, नाशिक. 
सोसायटी, नाशिक. 

४ | Ug हिंदू मिलीटरी एज्युकेशन भोसला मिलीटरी गर्ल्स स्कूल, नाशिक. 
सोसायटी, नाशिक. 

५ | विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम ट्रस्ट, । आत्मा मलिक इंग्लिश मिडीयम गुरूकुल, 
कोकमठाण, ता.कोपरगाव, पुरणगाव, ता.येवला, जि.नाशिक. 
जि.अहमदनगर. 

६ | कसमादे परिसर विकास मंडळ, विठेवाडी, | डॉ.डी.एस.आहेर पब्लीक स्कूल, विठेवाडी, 
ता.देवळा, जि.नाशिक. ता.देवळा, जि.नाशिक. 

७ | सुवार्ता अलायन्स मिनीस्ट्रीज ट्रस्ट, एस.ए.मिठन इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
नंदुरबार, जि.नंदुरबार. शहादा, जि.नंदुरबार. 

८ | सुवार्ता अलायन्स मिनीस्ट्रीज ट्रस्ट, एस.ए.मिझान इंग्लिश मिडीयम स्कूल, तळोदा 
नंदुरबार, जि.नंदुरबार. रोड, जि.नंदुरबार. 

९ | आदिवासी देवमोगरा एज्युकेडन के.डी.गावित निवासी इंग्रजी माध्यमाची 
सोसायटी नटावद, ता.जि.नंदुरबार. शाळा, पथराई, शिवार, नंदुरबार, 

ता.जि.नंदुरबार. 

i ०_। प्रोग्रेसिव्ह wre इस्टिट्युट ऑफ सदाशिवडीठ आर बाविसकर इंटरनॅडनल 
टेक्नॉलॉजी, शिरपूर, जि.धुळे. स्कूल, दहिवद, ता. शिरपूर, जि.धुळे. 

¥ q स्वर्गीय दगडाबाई चंपालाल बियाणी बियाणी पब्लीक स्कूल, जामनेर रोड भुसावळ, 
शैक्षणिक विकास मंडळ, भुसावळ, ता. भुसावळ, जि.जळगाव. 
जि.जळगाव. 

१२ | विवेकानंद प्रतिष्ठाण जळगाव, विवेकानंद प्रतिष्ठाण इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
ता.जि.जळगाव. संभाजीनगर, जळगाव, ता.जि.जळगाव. 

१३ | एन.एफ.ई.मिठन इंडिया, Far हाऊस, | मिमोसा इंग्लिश मिडीयम स्कूल, चोपडा, 
चोपडा, जि.जळगाव. जि.जळगाव. 

१४ | फाऊंडेशन फॉर रूरल इंटिग्रेशन रामराव आदिक पब्लीक स्कूल, निपाणी 
एज्युकेशन अँन्ड डेव्ह.सर्व्हीसेस, मुंबई.  । वडगाव, ता.श्रीरामपूर, जि.अहमदनगर. 

१५ | दी पूर्णा जिझस स्कूल, सोसायटी, सेंट झेवीयर्स पब्लीक स्कूल, श्रीरामपूर, 
ता.श्रीरामपूर, जि.अहमदनगर. जि.अहमदनगर. 

१६ | विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम ट्रस्ट, । ओम गुरूदेव shoe मिडीयम स्कूल, 
कोकमठाण, ता.कोपरगाव, कोकमठाण, ता.कोपरगाव, जि.अहमदनगर. 
जि.अहमदनगर. 

१७ | त्रिमुर्ती पावन प्रतिष्ठाण, नेवासा, त्रिमुर्ती पब्लीक स्कूल, नेवासा, ता.नेवासा, 
ता.नेवासा, जि.अहमदनगर. जि.अहमदनगर. 

१८ | सुलोचना बेल्हेकर सामाजिक व शौक्षणिक ज्ञानेश्वर इंटरनेशनल स्कूल (C.B.S.H), 


संस्था, भानसहिवरे, ता.नेवासा, 
जि.अहमदनगर. 


भानसहिवरे, ता.नेवासा, जि.अहमदनगर. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 


१९ | सुलोचना बेल्हेकर सामाजिक व शैक्षणिक | ज्ञानेश्वर प्रायमरी स्कूल (5.5.0.), 
संस्था, भानसहिवरे, ता.नेवासा, भानसहिवरे, ता.नेवासा, जि.अहमदनगर. 
जि.अहमदनगर. 

२० | FRAT पावन प्रतिष्ठाण, नेवासा, त्रिमुर्ती पब्लीक स्कूल, शेवगाव, ता.शेवगाव, 
ता.नेवासा, जि.अहमदनगर. जि.अहमदनगर. 

२१ | अमृतवाहिनी शेती व विकास अमृतवाहिनी मॉडेल स्कूल ,संगमनेर, ता. 
संस्था,संगमनेर, ता. संगमनेर, संगमनेर, जि.अहमदनगर. 
जि.अहमदनगर. 

२२ | अमर संस्था चोपडा, जि. जळगाव लिटल हार्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल, बेले, ता. 

चोपडा, जि. जळगाव 

२३ «| सरस्वती विद्या प्रसारक मंडळ सतखेडा, । आयडीयल इंग्लिश मिडीयम स्कूल, जळगाव, 
ता. एरंडोल, जि. जळगाव जि. जळगाव 

२४ | गोड स्मिथ चॅरीटेबल ट्रस्ट किनगांव, ता. | इंग्लिडा मिडीयम निवासी पब्लीक स्कूल, 
यावल, जि. जळगाव किनगांव डोणगांव रोड, ता. यावल, जि. 

जळगाव 

२५ | औंकारेश्वर बहुउद्देशिय संस्था, विटनेर, ता. | लिटील व्हॅली प्री-प्रायमरी व बालविश्व 
चोपडा, जि. जळगाव प्रायमरी SPS, कासोदा, ता. एरंडोल, जि. 

जळगाव 

२६ | विद्यासहयोग बहुउद्देशिय संस्था, तळोदा, | विद्या गौरव प्रा. इंग्लिश मिडीयम 
जि. नंदुरबार स्कूल,अमलाड, ता. तळोदा, जि. नंदुरबार 

२७ । त्रिमुर्ती पावन प्रतिष्ठान, नेवासा, ता. त्रिमुर्ती पब्लिक too, ढोर जळगाव, ता. 
नेवासा, जि. अहमदनगर शेवगाव, जि. अहमदनगर 

२८ | स्व. भाऊ दाजी पाटील देशमूख ग्रामीण । कोतुळ पब्लिक स्कूल, कोतुळ, ता. अकोले, 
विकास प्रतिष्ठान, कोतुळ, ता. अकोले, | जि. अहमदनगर 
जि. अहमदनगर 

२९ | शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, राहुरी, | शिवाजी विद्यानिकेतन, राहुरी, जि. 


ता. राहुरी, जि. अहमदनगर 


अहमदनगर 


टु. 


नाशिक विभागातील योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या तथापि, योजनेंतर्गत शाळा 


निवडीचे प्रचलित निकष पूर्ण न करणे, भौतिक सोयी सुविधांचा अभाव, कमी गुणांकन असलेल्या 
शाळांची योजनेंतर्गतची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळांची यादी 


खालीलप्रमाणे :- 
अ.क्र संस्थेचे नाव शाळेचे नाव पूर्वी दिलेल्या 
विद्यार्थ्यांची संख्या 
शि के.क.यु.हिरे शिक्षण प्रसारक | आदर्श इंग्लिश मिडीयम स्कूल, ५० 
मंडळ दाभाडी, ता.मालेगाव, । काकडगाव नामपूर, मालेगाव रोड, 
जि.नाशिक. ता.सटाणा, जि.नाशिक. 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 


2 | सरदार पटेल शिक्षण प्रसारक । कै.एल.एम.पटेल इंग्लिडा मिडीयम १४९ 
मंडळ, ता.जि.नंदुरबार. स्कूल, पातोंडा, ता.जि.नंदुरबार. 

30 श्री.ह.भ.प. शंकरबुवा चौधरी  । सुरूची प्रायमरी इंग्लिश मिडीयम १८० 
शैक्षणिक संस्था, चिमठाणे, स्कूल, चिमठाणे, ता.शिंदखेडा, 
ता.शिंदखेडा, जि.धुळे. जि.धुळे. 

४ | tart स्वयंसेवाभावी संस्था, | सरस्वती इंग्लिडा मिडीयम स्कूल, 4o 
गणेशपुर, ता.साक्री, जि.धुळे. | गणेशपुर, ता.साक्री, जि.धुळे. 

५ | संस्कार प्रतिष्ठाण के.दादाभाऊ भागुजी मापारी ५० 
राळेगणसिद्धी, ता.पारनेर, इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
जि.अहमदनगर. राळेगणसिद्धी, ता.पारनेर, 

जि.अहमदनगर. 

६ । हिंदुस्थानी स्पोर्टस अँण्ड ज्युडो | राजे छत्रपती मार्शल आर्ट इंग्लिश १३० 
कराटे असोसिएझान, पिंपळनेर, | मिडियम पब्लिक स्कुल, पिंपळनेर, 
ता. साक्री, जि. धुळे ता. साक्री, जि. धुळे 

एकूण ६०९ 


मान्यता रद्द केलेल्या ६ जुन्या शाळांमधील ६०९ विदयार्थी इतर झाळांमध्ये या वर्षी निवडलेल्या 


मंजूर विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत समायोजीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. रद्द झालेल्या 
शाळांतील विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये समायोजनाने प्रवेशित करण्याची कार्यवाही अपर आयुक्त, 
नाशिक यांनी करावी. 


६. 


नामांकित शाळेत प्रवेश देताना खालील अटी व शार्तीचे पालन करण्यात यावे :- 


संबंधित संस्था/झाळा मार्फत शासनाला सादर केलेल्या प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे सर्व सोयी 
सुविधा देण्यास तयार आहेत, याची संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी खातरजमा करावी व 
संस्थेसोबत तसा करारनामा करण्यात यावा. 


संस्था/झाळेमार्फत आदिवासी विद्यार्थ्यासाठी वेगळी तुकडी/वर्ग सुरु करणे अपेक्षित नाही, 
शाळेमध्ये सुरु असलेल्या नियमित तुकडी/वर्गामध्येच इतर विद्यार्थ्यांसमवेत योजनेंतर्गत 
प्रवेशित अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे बंधनकारक राहील. आदिवासी 
विद्यार्थ्यांसाठी वेगळी तुकडी/वर्ग सुरु केल्याचे आढळल्यास सदर संस्थेवर गुन्हा नोंदविण्याची 
कारवाई करण्यात येईल व शाळेची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. 


संस्थांनी मुलींच्या वसतीगृहात महिला अधिक्षिका व केअरटेकर यांची नियुक्‍ती करणे 
बंधनकारक आहे. याची पुर्तता न आढळल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल. 

सदर योजनेंतर्गत शासनाने मान्यता दिलेल्या शाळांमध्येच आणि संबंधित शाळेकरिता मंजूर 
केलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेतच अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी प्रवेशित करण्याबाबत अपर 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास व प्रकल्प अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 

योजनेच्या मूळ तरतूदीनुसार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रू. १ लाख एवढ्या कमाल मर्यादेत 
असणाऱ्या पाल्यांनाच सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 


VI: 


VIL. 


VIII. 


Xl. 


Xll. 


XIll. 


प्रकल्प अधिकारी यांनी विद्यार्थी wara करताना जवळच्या शाळेमध्ये तसेच संबंधित 
प्रकल्पातील निवड करण्यात आलेल्या शाळांना प्राधान्य देऊन विद्यार्थी प्रवेशाची प्रक्रिया 
तात्काळ पूर्ण करावी. 


एखाद्या प्रकल्प कार्यक्षेत्रातील निवड करण्यात आलेल्या शाळा व त्यामध्ये मंजूर विद्यार्थी संख्या 
यापेक्षा योजनेंतर्गत प्रवेशाकरिता प्राप्त अर्जांची संख्या जास्त असल्यास प्रकल्प अधिकारी यांनी 
विदयार्थ्यांची निवड ड्रॉ पध्दतीने करुन निवड यादी जाहीर करावी. तसेच निवड न झालेल्या 
विदयार्थ्यांची यादी प्रसिध्द करावी. प्रकल्पामधीलळ निवड करण्यात आलेल्या शाळेमध्ये 
विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा 


सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या नामांकित शाळांच्या संस्थाचालक/मुख्याध्यापका 
यांच्या समवेत अपर आयुक्‍त यांनी शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम व द्वितीय सत्रामध्ये बैठक घेऊन 
प्रवेशित विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत आढावा घ्यावा. 


नामांकित योजनेंतर्गत शाळेची निवड झाल्यानंतर पहिल्या सत्रात दोन वेळा, तसेच द्वितीय 
सत्रात दोन वेळा संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी अचानक नामांकित झाळांना व्यक्तीश: भेट 
देऊन सदर शाळेमधील सौदार्हपुर्ण वातावरण, विदयार्थ्यांवर अत्याचार, त्यांना देण्यात येणाऱ्या 
सुविधा, औषधोपचार, शैक्षणिक दर्जा, पोषण ईत्यादी सर्व बाबींबाबतचा अहवाळ अपर आयुक्त, 
आदिवासी विकास; आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.शाआश्ा-२००८/प्र.क्र.८१/का.१३, 
दि.२८.०८.२००९ आणि आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र नानिशा- 
२०१८/प्र.क्र.२१/का-१२, दि.१८.०५.२०१८ मधील विहित तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
सदर तरतूदींचे पाळन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येईल. 


नवीन विद्यार्थ्यांना इयत्ता १ ली व इयत्ता २ री या ईयत्तेमध्येच प्रवेश देण्याबाबत कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णयानुसार नामांकित योजनेंतर्गत मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या शाळांमधील 
विद्यार्थी तसेच शासकीय इंग्रजी माध्यमाच्या श्रेणीवाढ नसलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना 
इतरत्र समायोजित करण्यात यावे. असे समायोजन करताना विभागाच्या एकलव्य मॉडेल 
रेसिडेन्शियळ शाळा तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रिक्‍त असलेल्या 
जागांवर प्रथम प्राधान्याने प्रवेशा देण्याबाबत कार्यवाही करावी. तद्नंतर सदर शासन 
निर्णयान्वये मान्यता दिलेल्या इतर नामांकित शाळांमध्ये मंजूर विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत अशा 
विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्यात यावे. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये मंजूर नामांकित 
शाळांमध्ये मंजूर विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत समायोजन करणे Be नसल्यास याव्यतिरिक्त 
समायोजनाच्या प्रस्तावास शासनाची मान्यता घेण्यात यावी. 


नामांकित योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या नामांकित शाळेमध्ये विद्यार्थी प्रवेशित करताना 
ज्या इयत्तेत विद्यार्थी प्रवेशित करावयाचे आहेत, अशा इयत्तेत संबंधित शाळेमध्ये नामांकित 
योजनेव्यतिरिक्‍्त प्रवेशित इतर विद्यार्थी (Non-namankit 5॥08॥15) संख्येच्या समप्रमाणाच्या 
कमाल मर्यादेत राहतील याची दक्षता घेण्यात यावी. (नामांकित योजनेंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थी 
कमाल ५० can : योजनेव्यतिरिक्‍त प्रवेशित इतर विद्यार्थी किमान yo टक्के) 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 


७. ज्या नामांकित संस्थेत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांस प्रवेश देण्यात येणार आहे, त्या 
संस्थेबरोबर संबंधित प्रकल्प अधिका-यांनी करारनामा करावा. सदर करारामध्ये नामांकित योजनेंतर्गत 
अनुसचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आलेल्या वर्गापासून इयत्ता १२ वी पर्यंत त्यांचे शिक्षण, 
आरोग्य, सुरक्षा, निवास, आहार व अन्य विहीत सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत व स्वतंत्र वर्ग न 
करण्याबाबत बाबींचा समावेश करण्यात यावा. तसेच नामांकित योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या 
सर्व नामांकित शाळांचे प्रत्येक वर्षी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी योजनेकरिता विकसित करण्यात 
आलेल्या ऑनलाईन प्रणालीवर गुणांकन करण्यात येईल व आवश्‍यक विहीत शैक्षणिक व निवासी सोयी 
सुविधा यामध्ये निवड करण्यात आलेल्या नामांकित शाळांमध्ये त्रुटी आढळून आल्यास किंवा विहीत 
गुणांकनानुसार शाळा अपात्र ठरल्यास संबंधित शाळेची नामांकित योजनेंतर्गतची मान्यता रद्द करून 
प्रवेशित करण्यात आलेले अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी इतरत्र समायोजित करण्यात येतील, याचा 
देखील करारनाम्यात समावेश असावा. 


नामांकित योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या शाळांमार्फत बालकांचा मोफत व सक्तीच्या 
शिक्षणाचा अधिकार, अधिनियम, २००९ व त्याअंतर्गत केलेले व केले जाणारे सर्व नियमांची / तरतूदींची 
तसेच इयत्ता १ ली मध्ये शाळा प्रवेशासाठी बालकाच्या किमान वयाबाबत शिक्षण विभागाने निश्चित 
केलेल्या तरतूदीचे पालन करणे आव्यक आहे. 


८. नामांकित इंग्रजी शाळेत अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 
प्रत्यक्षात प्रवेशित विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात ऑनलाईन प्रणालीवर तयार होणाऱ्या देयकानुसार 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांनी संबंधित शाळेस थेट ऑनलाईन प्रणालीमार्फत दोन टप्प्यात निधी 
वितरीत करावा. संबंधित शाळांना ऑनलाईन प्रणालीवर प्राप्त अंतीम गुणांकनानुसार निश्चित होणाऱ्या 
देय रकमेनुसार एकूण रकमेच्या ५० टक्के रक्‍कम प्रथम सत्राच्या सुरूवातीस माहे जुलेमध्ये वितरीत 
करण्यात यावी व उर्वरित ५० टक्के रक्‍कम दुसऱ्या सत्राच्या सुरूवातीला विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबाबत 
खातरजमा करून माहे डिसेंबरमध्ये वितरीत करण्यात यावे. 

९. सदर योजनेची अंमलबजावणी संबंधित प्रकल्प अधिकारी करतील तसेच अपर आयुक्त, 
आदिवासी विकास योजनेचे "पर्यवेक्षकीय अधिकारी" म्हणून व आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक हे 
"नियंत्रक अधिकारी" म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. 


१०. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 


"मागणी क्र. टी- ५ 

२२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण- 

पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना-जनजाती क्षेत्र उपयोजना- 

०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 

७९६,जनजाती क्षेत्र उपयोजना- राज्य योजनांतर्गत योजना 

(०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 

(०२) (२९)- अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण 
देणे. 

(२२२५ सी-९९९) ३१ " सहायक अनुदाने (वेतनेतर) " 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२५६ /का.१२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७३११८१०२३२२२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस रर व नावाने, 


Digitally signed by Subrao Narayan Shinde 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


S U b fa O N a raya n ou=Tribal Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60d 


S h j n d e caleb8ab54859eae7920c9d0d 1622, cn=Subrao 


Narayan Shinde 
Date: 2019.07.31 18:20:26 +05'30' 


(सु. ना. शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


—O 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

मा.मंत्री, (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई /नागपूर 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपूर/अमरावती/ठाणे. 
१०) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

११) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई /नागपूर 
१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) 
) 


A 


CC ww 


£38) 


Ss ‘a 
YS «nev s Hae Deel Sel IS ss else el esl Ne 


ween 


१३) सर्व संबंधित संस्था/शाळा. (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत) 
१४) निवड नस्ती का-१२. 


पृष्ठ १० पैकी १० 


